जलसंपदा विभागातील दक्षता 
पथकांकडील पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०२२/प्र.क्र.०३/२०२२/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७/०९/२०२२ 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, 
दि.२१/१०/२०१६ 
२.जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०२२/प्र.क्र.०३/२०२२/दक्षता-१, 
दि.११.०३.२०२२ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. १८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, पुणे, 
औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील पाच दक्षता पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना 
दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता संदर्भक्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधानुसार 
सोबतच्या परिशिष्टात नमूद Host पाच दक्षता पथकांकडील (कार्यालयनिहाय) एकूण १६५ पदे 
दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी” या मुख्य 
लेखाशीर्षाखालील दक्षता पथकनिहाय तपशीलवार लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ वरील दि. १८.०८.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२७१२०३१८१६२७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARSHARANI GANESH 


VARS HA RAN | प. VARSHARANI GANESH PAWAR, C = 
ae परिशिष्ट रि Bre GANESH PAWAR Bana GU nen resource 
(वर्षाराणी पवार) 


कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि)/(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 
२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 

३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 

४. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 

६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०२२/प्र.क्र.०३/२०२२/दक्षता-१ 


प्रत, 
७. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 
८. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
१३. आंतरवित्त सछ़ागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. आ(वर्ग-१/२) / sy) /अर्थ-१/२/ आ(तांत्रिक) / आ(अतांत्रिक) / आ (पुर्नरचना) /दक्षता-२/३ 
कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणंय क्र. पमुवा-२०२२/प्र.क्र.०३/२०२२/दक्षता-९१, दि. २७.०९.२०२२ चे सहपत्र. 
पदांचे नांब 


उप 
कार्यालय | अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी अभियंता लिपिक/ | संगणक वाहन पदांची दक्षता पथक निहाय तपशीलवार लेखाशीर्ष 
अभियंता अभियंता | (स्थापत्य/ लिपिक / नाईक शिपाई | चौकोदार | एकूण संख्या 
अभियंता | लघुलेखक | अभियंता यांत्रिकी लिपिक | लिपिक टंकलेखक | चालक चालक 
/ टंकलेखक 
विद्युत) 


दक्षता GHRt2=19 | (९-- *१) (५--*१)-६ 
पथक, ठाणे 
| | 


२ म क्र.आय-३, २७०१ म 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी (०२)(०४) 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई विभाग, 
मुंबई (२७०१ १४८५) 

,आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 

सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी, 

(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 

विभाग, पुणे (२७०१ १४९४) 


दक्षता 
पथक, 
नागपूर 


ए--श--९-७ | (९-- १) 


न १)ण g 3x म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम Tew 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
नागपूर विभाग, नागपूर (२७०१ १५२९) 
(ए५--*१)६ (S+* RH g By म क्र.आय-३, २७०१ मोठे qe 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 


अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 


२ [| | ७ 
दक्षता ए५--१--१-७ | (९-- १) २९ | (ए*शो६ हरि (४--*१)-५ ,आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
पथक, सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
औरंगाबाद (०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११) 
५ | ५ | १० | % | | 


Digitally signed by VARSHARANI GANESH 


VARSHARANI eae 


DN: CN = VARSHARANI GANESH PAWAR, ८ 


GANESH PAWAR eeuaianastitaa, OU-WATER 
SOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.09.27 12:08:32 +05'30' 


(वर्षाराणी पवार) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


